जलसंपदा विभागासाठी निविदा कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- निविदा ०४१७/(प्र.क्र.२४७/१७)/मोप्र-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६/०९/२०२४. 


वाचा:- जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र. निविदा ०४१७/(प्र.क्र.२४७/१७-मोप्र/(१, दि .१८/१०/२०२३ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


जलसंपदा विभागासाठी निविदा कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सुचना दिनांक १८/१०/२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील मुद्दा 
क्र.१९ मधील बाब क्र.१९.१ मध्ये अधिक स्पष्टता व अनिवार्यता आणण्याकरीता संदर्भाधीन शासन 
निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


१९. निविदेचा आर्थिक लिफाफा (लिफाफा क्र.२) उघडणे :- 

१९.१ निविदा मुल्यांकनाचे अधिकार असणा-या सक्षम प्राधिका-यांची मान्यता घेऊन पात्र/अपात्र 
निविदाकारांची यादी (अपात्रतेच्या कारणमिमांसेसह) ई-निविदेसाठी संकेतस्थळावर व इतर 
निविदेसाठी विभागाच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द करावी. या प्रसिध्दीनंतर शक्‍यतो दोन 
दिवसांनी लिफाफा क्र.२ उघडण्यात यावा. लिफाफा क्र.२ उघडण्याची मूळ वेळ बदलण्यात 
आली असेल तर सुधारीत वेळ ई-निविदेसाठी संकेतस्थळावर व इतर निविदासाठी विभागाच्या 
सुचना फलकावर जाहीर करण्यात यावी. 


याऐवजी 


१९. निविदेचा आर्थिक लिफाफा (लिफाफा क्र.२) उघडणे :- 

१९.१ निविदा मुल्यांकनाचे अधिकार असणा-या सक्षम प्राधिका-यांची मान्यता घेऊन पात्र/अपात्र 
निविदाकारांची यादी (अपात्रतेच्या कारणमिमांसेसह) ई-निविदेसाठी संकेतस्थळावर व इतर 
निविदेसाठी विभागाच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द करावी. या प्रसिध्दीनंतर किमान दोन 
दिवसांनी लिफाफा क्र.२ उघडण्यात यावा. लिफाफा क्र.२ उघडण्याची मूळ वेळ बदलण्यात 
आली असेल तर सुधारीत वेळ ई-निविदेसाठी संकेतस्थळावर व इतर निविदासाठी विभागाच्या 
सुचना फलकावर जाहीर करण्यात यावी. 

असे वाचावे. 


या शुध्दीपत्रकाची अंमलबजावणी सदर शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
लागू होईल. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निविदा ०४१७/(प्र.क्र.२४७/१७)/मोप्र-१ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र २०२४०१९१६१५०१३४३९२७ हा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SANDIP ARUN 
BHALERAO 


(संदिप भालेराव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


4 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (जलसंपदा विभाग) 
सचिव, जलसंपदा विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१०) कार्यकारी संचालक, (सर्व) 
११) महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 
१२) सर्व मुख्य अभियंते, जलसंपदा विभाग 
१३) सर्व अधीक्षक अभियंते, जलसंपदा विभाग 
) 
) 


an 


S 


(९ 


2) 


१४)सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कार्यासन मोप्र-१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


